शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२९०/२०२२)/लपा 


अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ, 
सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर कार्यालय 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील नियत अस्थायी 

आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत नियत 

अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२२/(२९०/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२/१०/२०२२ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक FATS २०२२/(९२/२०२२)/लपा, दिनांक : ३०/०३/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२. 
३) अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.भीकाम/पशा/आ-२/४६९५, 
९६/२०२२,दि. ०२.०९.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर या व त्यांच्या अधिपत्याखालील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १०० पदांना व रुपांतरीत ०६ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 


पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,मीमा कालवा मंडळ,सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर या कार्यालयातील व त्याअंतर्गत कार्यरत असलेल्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १०० पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०५ पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते 


दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२९०/२०२२)/लपा 


१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 

महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 

४) मुख्य अभियंता,(विप्रोजलसंपदा विभाग,पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या प्रस्तावामधील 
पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ अचूक आहे असे गृहित 
धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर करण्यात 
यावा. 

नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


“मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
(८०)सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे,(०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (४७०१ आय १६२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

रुपांतरी अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-३,४७०२ लघु पाटबंधारेवरील 
भांडवली खर्च,(८०) सर्वसाधारण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुक (००)(००)(०४) कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळ भागभांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 
मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२ 


अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१०१२१५१३३५४२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, SUSHMA ण्या या Co 
RAJEEV KUDAL लाळ, 
(सुषमा कुडल) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-१व २ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
२. कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे 
३. मुख्य अभियंता,(विप्रोजलसंपदा विभाग,पुणे 
४. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर. 
५. कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२९०/२०२२)/लपा 


कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्राळय,मुंबई 

अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०. निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ 


eon Ge :क्त 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२९०/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट - १ 
कार्यालयाचे नाव- कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, सोलापूर व त्याअंतर्गत उपविभाग 
(शासन निर्णय क्र. FATS २०२२/(२९०/२०२२)/लपा, दि.१२/१०/२०२२ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत 
अ.क्र. पदनाम एकूण | लपावि लपा अन्वैषण लपावि (ग्रामीण ।ळपा ल्पा बोरी म.प्र. | एकूण कार्यरत 
मंजूर | क्र.१,सोलापूर | उपविभाग,सोलापूर | कामे) उपविभाग । उपविभाग  । उपविभाग । उपविभाग, | नियत अस्थायी 
पदे अक्कलकोट क्र.१ पंढरपूर | अकलूज सोलापूर । पदे 
हि २ 3 8 षु & 9 ८ ९ शि | ० 
ae |) कार्यकारी अभियंता ae | ae = Ed fo fo foo foo fo | ae _ -_" 
2. | उपकार्य.अभियंता face व. *| fo (१.0 fo >| fo | (है. _*"| 
३ उप विभागीय अभि. | ५ का a Ca il a aa 4 
8 | स.अ.२/शा.अ./क. 
री २४ | ४ ४ ४ ४ ४ ४ 
, २४ 
षु प्रथम लिपीक त. | काका fo fo ler fo fo | ae al 
६ । विभागीय शिरा 110 णि शिका गि 
घा ७ | 
लेखापाल | 
आरेखक (ही. iar Fy fo fo fo foo foo 3 
८ | सहा.आरेखक ("| ie] [a= || | Kee = | | Ex foo 
९ । अनुरेखक gs |० fof || २ 
| qo | स्था.अ.सहा. २० शिका ४ ४ ४ ४ ४ २० 
ae | भांडारपाल Pais | ae | fo fo fo fo fo | ia 
१२ | वरिष्ठ लिपिक |१०_ | —e (2117. ही. 2. a ८७ _ | fo | षु 
१३ | कनिष्ठ लिपिक aw fs २ २ २ २ fo | १२ 
१४ |लघुटंकलेखक ja [a jo je fo fo | 0 || 
१५ | टंकलेखक ८ ie (१. __| et all (१ | a & 
१६ | सहा.भांडारपाल धि a | fo [ell [० fel fo | पै... __| 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२९०/२०२२)/लपा 


१७ । संगणक fa fo fo fo fo fo | ie 
१८ | वाहनचालक (१ [१ |१ [१ |१. [१३६ 
१९ । नाईक fa | fo fo fo fo fo | [१ 
२० | शिपाई ११ [१ [a | fo |२ fo [8 
२१ | चौकीदार द (१ fa of a i fo | षु 
एकूण १२४ | २२ १६ १८ १५ १८ Ca [१०० | 
परिशिष्ट - 2 
कार्यालयाचे नाव- कार्यकारी अभियंता, TY पाटबंधारे विभाग H.9, सोलापूर व त्याअंतर्गत उपविभाग 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२२/(२९०/२०२२)/लपा, दि. १२/१०/२०२२ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत 
कार्यालय पदधारकाचे नाव पदनाम पदसंख्या सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
कार्यकारी अभियंता, किरण त्र्यंबक शिदे चौकीदार (१ | ३०/०९/२०२६ 
लघु पाटबंधारे विभाग बाळकृष्ण उध्दव कलढोणे मजूर 1१. | ३१/०५/२०२३ 
क्र.१,सोलापूर संजय तुकाराम मेटकरी मजूर (१. | ३१/०५/२०२३ 
धोंडीबा सिद्राम कांबळे मजूर 1१ | ३१/०५/२०२५ 
अर्जुन तुकाराम लोंढे मजूर 1१. | ३१/०५/२०२८ 
एकूण ०५ 
SUSHMA अण डी 
RAJEEV KUDAL वक, 
(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


